तानसा पाईपलाईन प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन 
करण्यात येत असलेल्या माहुल येथील 
एव्हरस्माईल प्रकल्पास भेट देऊन तेथील सोयी- 
सुविधांचा आढावा घेऊन पुरेशा सोयी-सुविधा 
उपलब्ध करणेकरीता कृती आराखडा तयार 
करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- बीएमसी-८५१८/प्र.क्र.१६१/नवि-२१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १० मे, २०१८. 


प्रस्तावना - 


मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा पाईपलाईनच्या बाजूच्या १० मीटरच्या 


परिसरातील अतिक्रमणे हटवून पाईपलाईनच्या सुरक्षिततच्या दृष्टीने सदर परिसर मोकळा 


करण्याच्या दृष्टीने पात्र अतिक्रमण धारकांचे पुनर्वसन Heo येथील एव्हरस्माईल प्रकल्पात 


बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पात उपलब्ध असलेल्या नागरी 


सोयी-सुविधांचा आढावा घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 


दाखल असलेल्या जनहित याचिका क्र. १४०/२००६ तसेच संलग्न याचिका क्रमांक ११ ५८/२०१७, 


१३३२/२०१७ व अन्य संलग्न याचिकांमध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी पारित केलेल्या 


आदेशांच्या अनुषंगाने मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०९ मे, २०१८ रोजी यासंदर्भात 


बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत माहुल येथील एव्हरस्माईल प्रकल्पाला भेट 


देवून तेथील सोयी-सुविधांबाबतचा आढावा घेऊन, त्या पुरेशा नसल्यास त्यात सुधारणा करणे, 


त्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करुन पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्याकरिता समिती 


गठीत करण्याची बाब शासनाचे विचाराधीन होती. या सर्व बाबींचा विचार करुन याबाबत शासनाने 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय- 


मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०९/०५/२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीतील 


निर्णयनुसार माहुल येथील एव्हरस्माईल प्रकल्पाला भेट देऊन तेथील पायाभुत सुविधा, शिक्षण, 


आरोग्य, परिवहन, इत्यादी सोयीसुविधांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेणे आणि तेथील 


आवड्यकतेनुसार पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करण्याकरिता 


पुढीलप्रमाणे समितीची स्थापना करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएमसी-८५१८/प्र.क्र.१६१/नवि-२१ 


समितीची रचना :- 
| . | अतिरिक्त आयुक्‍त (शहर), बृहन्मुंबई महानगरपालिका. अध्यक्ष 
२. | पायाभुत सुविधा:- 
i. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन | उपायुक्त (परि-५), बृहन्मुंबई 
प्राधिकरण. महानगरपालिका हे पायाभुत 
ii. उपायुक्त (सुधार), बृहन्मुंबई महानगरपालिका. सुविधांबाबतच्या समन्वयाची 
ii, उपायुक्त (परि-५), बृहन्मुंबई महानगरपालिका. जबाबदारी हाताळतील. 
iv. प्रमुख अभियंता, इमारत प्रस्ताव, बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका. 
४. प्रमुख अभियंता, जल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 
vi. प्रमुख अभियंता,  मलः:निसारण, बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका. 
३. | वाहतुक व्यवस्था :- सध्या उपलब्ध असलेल्या सुविधा तसेच अतिरिक्त आवऱयक सुविधा. 
i, प्रमुख अभियंता (रस्ते व वाहतुक), बृहन्मुंबई | उप महाव्यवस्थापक (वाहतुक 
महानगरपालिका. प्रवर्तन), बेस्ट हे वाहतुक / 
ii, उपमहाव्यवस्थापक (वाहतुक प्रवर्तन), बेस्ट परिवहन सुविधांबाबतच्या 
ii, आयुक्‍त, परिवहन यांनी नामनिर्देशन केलेले | समन्वयाची जबाबदारी 
प्रतिनिधी. हाताळतील. 
४. | वैद्यकौय सोयीसुविधा :- 
i, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, बृहन्मुंबई | कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, 
महानगरपालिका. बृहन्मुंबई महानगरपालिका हे 
ii. उप अधिष्ठाता, के.ई.एम. रुग्णालय. वैद्यकीय सुविधांबाबतच्या 
ii, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व निरी यांचेमार्फत | समन्वयाची जबाबदारी 
नामनिर्देशित अधिकारी. हाताळतील. 
५. | शैक्षणिक सोयी-सुविधा :- 
. उपायुक्त, शिक्षण विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. | शिक्षण अधिकारी, बृहन्मुंबई 
ii. शिक्षण अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. महानगरपालिका हे शौक्षणिक 


ii. शालेय शिक्षण विभागामार्फत नामनिर्देशित शिक्षण 
अधिकारी. 


सोयी-सुविधांबाबतच्या समन्वयाची 


जबाबदारी हाताळतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएमसी-८५१८/प्र.क्र.१६१/नवि-२१ 


समितीची कार्यकक्षा:- 


१. सदर समितीने माहुल येथील एव्हरस्माईल प्रकल्पाला किमान दोन वेळा भेट देऊन तेथे 
सध्या असलेल्या पायाभुत सुविधा तसेच शिक्षण, आरोग्य, परिवहन इत्यादी सोयींचा 
आढावा घ्यावा. 

२. सध्या उपलब्ध असलेल्या सोयी-सुविधा War आहेत का याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल 
शासनास सादर करावा. 

३. सध्या उपलब्ध असलेल्या पायाभुत सुविधा तसेच अन्य सोयींमध्ये वाढ करणे आवश्‍यक 
असल्यास त्याबाबतची निश्चित शिफारस शासनास सादर करावी. 

४. वाढीव सोयी-सुविधा पुरवण्यासंदर्भात शासनास कालबद्ध कृती आराखडा सादर करावा. 
सदर आराखड्यामध्ये सोयी-सुविधा पुरविणाऱ्या संबंधित प्राधिकरणाचे 
(महानगरपालिका/झो.पु.प्रा./ बेस्ट इत्यादी) दायित्व व जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. 

५. सदर अहवाल कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त आयुक्‍त (शहर), बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका तथा समिती अध्यक्ष यांना दिनांक २१/०५/२०१८ पर्यंत वा त्यापुर्वी सादर 


करण्यात यावा. 

६. सदर अहवाल अतिरिक्‍त आयुक्त (शहर), बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी आयुक्‍त, 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे मान्यतेने दिनांक २५/०५/२०१८ रोजी वा तत्पुर्वी मा. मुख्य 
सचिव यांना सादर करावा. 

७. सदर समितीस आव्यक माहिती पुरविणे व शासनास अहवाल सादर होईपर्यंत समन्वय 
करण्याची जबाबदारी उपायुक्त (सुधार), बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांची राहील. 


उपरोक्‍त समिती रचनेच्या तक्त्यामध्ये नामनिर्देशित अधिकारी म्हणून उल्लेख केलेल्या 
अधिकाऱ्यांबाबत संबंधित विभाग प्रमुख निर्णय घेऊन नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम 
इत्यादी तपशील शासनास दोन दिवसांचे आत उपलब्ध करुन देतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा अयून त्याचा संकेताक २०१८०५१०१५१२५९१९२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sa nj ay S पडा 


Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ab8a7eeedad 158d24cf530f0d6b66280824 


Gokhale Site oman 
(सं.श.गोखले) 
महाराष्ट्र शासनाचे सह सचिव 


प्रत, 
१. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
२. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीएमसी-८५१८/प्र.क्र.१६१/नवि-२१ 


३. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव-गृहनिर्माण विभाग/पर्यावरण विभाग/नगर विकास विभाग- 
१/नगर विकास विभाग-२/सार्वजनिक आरोग्य विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग/झालेय 
शिक्षण विभाग/परिवहन विभाग 

४. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीस्तव) 

५. अतिरिक्‍त आयुक्त (शहर), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई (माहिती तथा आवश्‍यक 
कार्यवाहीस्तव) 

७. आयुक्त, परिवहन यांनी नामनिर्देशन केलेले प्रतिनिधी. 

८. महाव्यवस्थापक, बेस्ट, मुंबई 

९. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई. 

१०.उपायुक्‍्त (सुधार), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

११.उपायुक्‍्त (परि-५), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

१२.प्रमुख अभियंता, इमारत प्रस्ताव, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

१३.प्रमुख अभियंता, जल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

१४.प्रमुख अभियंता, मळ:निसारण, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

१५.प्रमुख अभियंता (रस्ते व वाहतुक), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

१६.उपमहाव्यवस्थापक (वाहतुक प्रवर्तन), बेस्ट, मुंबई. 

१७.कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

१८. उपअधिष्ठाता, के.ई.एम. रुग्णालय, मुंबई. 

१९.महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व निरी यांचेमार्फत नामनिर्देशित अधिकारी. 

२०.उपायुक्त, शिक्षण विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

२१.शिक्षण अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

२२.शालेय शिक्षण विभागामार्फत नामनिर्देशित शिक्षण अधिकारी, मुंबई. 

२३.निवडनस्ती (नवि-२१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


